श्री गजानन महाराज समाधी शाताब्दी 
महोत्सव ara तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत 
सुविधा निर्माण करण्याचा विकास 
आराखडा”: - 
निधी वितरीत करणेबाबत...... 
महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१ /का.१४४४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : १३ एप्रिल, २०२२. 
वाचा :- 
१. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, 
दि. ८ मार्च, २०१०. 
२. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२००९/प्र.क्र.८०/का.१४४४, 
दि. ५ मे, २०११. 
३. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, 
दि. १८ जानेवारी, २०१६. 
४. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०१२/प्र.क्र.२४/का.१४४४, 
दि. २० जुले, २०१७. 
५. नियोजन विभाग झासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.८/का.१४४४, 
दि. २१ मार्च, २०२२. 
६. नियोजन विभाग शासन निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.२३/का.१४४४, 
दि. २४ मार्च, २०२२. 
७. वित्त विभाग झासन निर्णय, क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.४.०४.२०२२. 


प्रस्तावना :- 

“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा 
निर्माण करण्याचा विकास आराखडा* साठी उक्त (i) शासन निर्णय दिनांक ८ मार्च, २०१० (i) 
शासन निर्णय दिनांक ५ मे, २०११ (iil) शासन निर्णय दिनांक १८ जानेवारी, २०१६ व (iv) शासन 
निर्णय दिनांक २० जुले, २०१७ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून, या 
आराखड्यामध्ये रु.४२९.५५७८ कोटी इतका शासन सहभाग आहे. या आराखड्यासाठी सन 
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी “विभागीय आयुक्त, 
अमरावती विभाग, अमरावती* यांना “०१ - वेतन” या उद्दिष्टाखाली वितरीत करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 
शासन निर्णय:- 

“श्री गजानन महाराज समाधी शताब्दी महोत्सव शेगाव तीर्थक्षेत्रासाठी मुलभूत सुविधा 
निर्माण करण्याचा विकास आराखडा” या साठी “मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२ 2039" “०१-वेतन*, 
अंतर्गत विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांना सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरिता 
रू.५,२५,०००/- (रु. पाच लाख पंचवीस हजार रुपये फक्त) निधी वितरित करण्यात येत आहे. 


anes निर्णय क्रमांकः तीक्षेवि-२०२२/प्र.क्र.३१/का.१४४४ 


मुख्य लेखाशिर्ष | उद्दिष्ट अर्थसंकल्पित | या शासन निर्णयान्वये 
निधी वितरित करावयाचा निधी 
३४५२ २७३१ “०१-वेतन* । रु.३५,००,००० | रु. ५,२५,००० 


२. सदर खर्च लेखाशिर्ष “मागणी क्र.ओ-८, मुख्य लेखाशिर्ष ३४५२-पर्यटन, ०१-पर्यटनसाठी 
पायाभूत सुविधा, १०१-पर्यटन केंद्रे, (००) (०१ श्रीगजानन महाराज शोगांव, तीर्थक्षेत्र विकास 
विशेष कृती कार्यक्रम (३४५२ २७३१) योजनातंर्गत (दत्तमत)” “०१-वेतन”या उद्दिष्टाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा. 
३. वर नमूद केलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत झालेला प्रत्यक्ष खर्च व महालेखापाल कार्यालयाने 
नोंदविलेल्या खर्चाचा ताळमेळ घालण्यात यावा. वितरित केलेल्या निधीचे उपयोगिता प्रमाणपपत्र 
शासनास तात्काळ सादर करावे. 
४. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२ 
अन्वये हा झासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 
घु. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/७५/.॥89॥/959॥॥9.9०९.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०४१३१४४८३०८११६ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Manjusha AMIT 
Karande 2 saa 
(मंजुषा कारंडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आवड्यक कार्यवाहीसाठी, 

विभागीय आयुक्‍त, अमरावती विभाग, अमरावती, 

प्रत, 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-१, मुंबई, 

प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र-२, नागपूर, 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती. 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, प्रशासकीय इमारत वांद्रे (पूर्वी, मुंबई-५१. 
५. वित्त विभाग (व्यय-८)/(अर्थ-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

६. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई, 

७. निवड नस्ती,का-१४४४, नियोजन विभाग, मुंबई. 


Cc ww A -5 


पृष्ठ २ पैकी २ 


